सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्गत 
कामांसाठी यंत्र सामुग्री तपासणी बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.७३/इमा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक २१/९/२०२३ 


संदर्भ :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.सीएटी/२०१७/प्र.क्र.०८/इमा-२, दि.२७/९/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दि.२७/०९/२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये यंत्रसामुग्री 
बाबत विविध सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पहिल्या १० वर्षाकरीता अधीक्षक 
अभियंता (यांत्रिकी) यांच्या योग्यता प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता नसल्याचे नमूद करुन १० वर्षानंतर 
प्रतिवर्षी अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) यांचे योग्यता प्रमाणपत्र आवश्‍यक असल्याबाबत सूचना 
देण्यात आलेल्या आहेत. 

यासंदर्भात असे निदर्शनास आले आहे की, काही जूनी यंत्रसामुग्री खरेदी करुन सदर 
यंत्रसामुग्री नवीन खरेदी केल्याचे दर्शविण्यात येत असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनास प्राप्त होत 
आहेत. त्यामुळे सदर मुद्दयांच्या अनुषंगाने खालील सुधारित सूचना निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


सर्व नवीन प्लांट व मशिनरी प्रथम उभारणी केल्यानंतर तसेच जूनी यंत्रसामुग्री नवीन 
जागेवर स्थलांतरित केल्यास त्यास सहाय्यक मुख्य अभियंता (यांत्रिकी) यांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक 
राहील. या व्यतिरिक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील यंत्रसामुग्री बाबत इतर सर्व सूचना कायम 
राहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेतांक २०२३०९२११६०३५९९६१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igned by SACHIN MANIKRAO CHIVATE 


र्त 
DN: ०५, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC WORKS. 
DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=e5 1 dff58ad80dfdae3976edee46d 1 bf7934d01469cb4d916 
976c25305666b613, stalCode=401 


CHIVATE यी 
(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव (इमारती) 
प्रति, 
मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.७३/इमा-२ 


अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/वित्त विभाग/ग्राम विकास 
विभाग 

महालेखापाल-१/२, मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई/नागपूर 

प्रत, महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रसिध्दीसाठी 

प्रत, माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी, 

सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, (विद्युतसह) 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 

संचाळक, उद्याने व उपवने, मुंबई 

सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (विद्युत / यांत्रिकी) 

अधीक्षक अभियंता यांनी आपल्या अधिनस्त विभागातील कार्यालयांना सदर शासन निर्णयाची प्रत 
अग्रेषित करावी. 

मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता, पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 
कार्यासन इमारती-२ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


